वनक्षेत्रपाल, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११मे, २०२१ 
पहा:- १ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन व दुय्यम संवर्ग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१०(१)/आस्था/एक/प्रक्र.४ (२०-२१/२२६, दि.१४.१२.२०२० 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसुचना क्र. एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.-१५६/कार्या-१२ 
दि.२८/०४/२०१५ व दि.१५/०६/२०१७. 


शासन Sea :- 


वन विभागातील, वनक्षेत्रपाल, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या सन 2098-2020 च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या वनपाल (गट-क) या संवर्गातील 
खालील कर्मचाऱ्यांना वनक्षेत्रपाल, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. वनपालाचे नांव (सर्वश्री) मंजूर पदोन्नतीने पदस्थापना शरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
ea Q 3 दु ६ 

ia सतिश मधुकरराव मुचळलवार नागपूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, आमगांव (प्रा.), Rad 
गोंदिया वनविभाग पदावर 

२ | सचिन नारायणराव नवरे अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अवैध शिकार रिक्त 
प्रतिबंध पथक अमरावती, अमरावती पदावर 
वनविभाग 

३ | रविंद्र बालचंदजी धोटे नागपूर । वनपरिक्षेत्र धिकारी, वन्यजीव Rea 
भामरागड, वन्यजीव आल्लापली पदावर 
वनविभाग 

४ ।राकेशबाळमडावी नागपूर । वनपरिक्षेत्र धिकारी, पोर्ला (प्रा.) Rad 
वडसा वनविभाग पदावर 

५ | कु. संगिता जनार्दन ढोबाळे नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी,चिचगड (प्रा) Rad 
गोंदिया वनविभाग पदावर 

६ । दिलीप हेमलालजी कौशीक नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, विशेष व्याघ्र Rea 
संरक्षण दल- 2 वडेगांव, नवेगाव- पदावर 
नागझिरा व्याघ्र राखीव गोंदिया वनविभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 


अ. वनपालाचे नांव (सर्वश्री) मंजूर पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
यि २ ३ ५ & 
७ । वर्षा दिनकरराव नागरगोजे औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, रोहयो नांदेड, । रिक्‍त 
नांदेड वनविभाग पदावर 
८ | अश्विनी दादासाहेब शिदे पुणे वनपरिक्षेत्र धिकारी, कार्य आयोजना । रिक्‍त 
कार्यालय, पुणे ७.1.8. 08॥ वनविभाग । पदावर 
९ | मनिषा बाबाराव धांदे नागपूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कुरखेडा (प्रा.) Raa 
(सौ. मनिषा दिपक कुंभलकर) वडसा वनविभाग पदावर 
le मिनल सुभाषराव तुरखडे नागपूर । वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक रिक्त 
वनिकरण सेलु, सा.व.वि. वर्धा पदावर 
lia १ | स्वप्नील बाबाराम ढोणे नागपूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, costars (प्रा, | रिक्‍त 
वडसा वनविभाग पदावर 
१२ | गणेश राधाकिसन पचलोरे औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक रिक्त 
वनीकरण बीड, सा.व. वि .बीड पदावर 
१३ | हरीदास पुंजाराम aS नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भद्रावती (प्रा.), Rea 
चंद्रपूर वनविभाग पदावर 
१४ | कु. राजश्री सुधाकर बांगर औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र धिकारी, वन्यजीव पैठण, । रिक्‍त 
औरंगाबाद वनविभाग पदावर 
१५ | विजय बिजाराम तेलंग नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, गोठणगांव (प्रा, | Rat 
गोंदिया वनविभाग पदावर 
१६ | कु. शिल्पा गंगाधर गिते औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र धिकारी, लातुर वि. का, । रिक्‍त 
उस्मानाबाद वनविभाग पदावर 
१७ | ज्ञानेश्वर शामराव गजबे नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, खरांगणा (प्रा,, । रिक्‍त 
वर्धा वनविभाग पदावर 
१८ | आनंदा चिंधा पाटील नाशिक । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण व रिक्त 
अतिक्रमण निर्मुलन यावल, पदावर 
यावल वनविभाग 
१९ | विठ्ठल पोपट पवार नाशिक । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, रोहयो धुळे, धुळे । रिक्‍त 
वनविभाग पदावर 
२० | प्रभाकर तुळशीरामजी वानखडे । अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण बुलढाणा, | रिक्‍त 
बुलढाणा वनविभाग पदावर 
२१ | कु. भारती भाऊराव राऊत नागपूर । वनपरिक्षेत्र धिकारी, मार्कडा (प्रा) रिक्त 
आल्लापली वनविभाग पदावर 
२२ । प्रमोद मधुकर पाझारे नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण व रिक्त 
अतिक्रमण निर्मुलन-२ सिरोंचा, सिरोंचा । पदावर 
वनविभाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 


अ. वनपालाचे नांव (सर्वश्री) मंजूर पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
Ea 2 3 4 & 
२३ | पवन पुंडलीकराव बावनेर अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, घटांग (प्रा.) रिक्त 
मेळघाट वनविभाग पदावर 
२४ । कु. आरती भाऊराव मडावी नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अहेरी (प्रा.) रिक्त 
आल्लापली वनविभाग पदावर 
२५ | उध्दव श्रीधर नेताम नागपूर । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, चिमुर (.प्रा), रिक्त 
ब्रम्हपुरी वनविभाग पदावर 
२६ । चैतन्य सिताराम कांबळे पुणे वनपरिक्षेत्र धिकारी, सहायक इंस्ट्रक्टर | रिक्‍त 
कुंडल, कुंडल प्रशिक्षण संस्था पदावर 
२७ | नंदकुमार गुलाब केळवतकर  । नागपूर | वनपरिक्षेत्र धिकारी, दक्षिणधानोरा  । Raa 
(प्रा), गडचिरोली वनविभाग पदावर 
२८ | कु. प्रतिभा सुरेश सोनवणे नाशिक । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कोपरगाव रोहयो, | रिक्‍त 
अहमदनगर वनविभाग पदावर 
२९ | सुनिल देविसिग राठोड अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अंजनगाव (प्रा,, । रिक्‍त 
मेळघाट वनविभाग पदावर 
३० | कु. अरुणा रामदास चौधरी नागपूर । वनपरिक्षेत्र धिकारी, वनसडी (AT), रिक्त 
मध्य चांदा वनविभाग पदावर 
३१ | मदन किशनराव लोखंडे अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वान वन्यजीव, रिक्त 
वजी. विभाग, अकोट पदावर 
३२ । उत्तम हिम्मतराव चिकटे औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, धारुर (प्रा) बीड । रिक्‍त 
वनविभाग पदावर 
३३ | भाईदास कोतिक थोरात नाशिक । वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण व रिक्त 
अतिक्रमण निर्मुलन भुसावळ, जळगांव । पदावर 
वनविभाग 
३४ | श्रीनिवास मदनय्या कटकु नागपूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सिरोंचा (प्रा), Rad 
सिरोंचा वनविभाग पदावर 
३५ | कु. राजश्री प्रमोद साळवे नाशिक =| वनपरिक्षेत्र धिकारी, राजुर भ.व.का., | Rad 
संगमनेर वनविभाग पदावर 
३६ | राजू बाबूराव जयपूरकर औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मांडवी (प्रा), रिक्त 
नांदेड वनविभाग पदावर 
३७ | ललित गोवर्धन गेडाम कोकण-१ | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण व रिक्त 
अतिक्रमण निर्मुलन वाडा, जव्हार पदावर 
वनविभाग 
३८ | वैशाली सुभाषराव भलावी नाशिक = | वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक रिक्त 
वनिकरण पारनेर, सा.व.वि. अहमदनगर | पदावर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 


अ. वनपालाचे नांव (सर्वश्री) मंजूर पदोन्नतीने पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
| a २ ३ ५ & 
३९ | साहेबराव देवराव Usp अमरावती | वनपरिक्षेत्र धिकारी, कार्य आयोजना । रिक्‍त 
यवतमाळ पदावर 
४० | राजश्री चंद्रकांत किर कोकण-१ | वनपरिक्षेत्र धिकारी, चिपळुण (प्रा), रिक्‍त 
चिपळुण-रत्नागिरी वनविभाग पदावर 
४१ । विवेक रामेश्वरराव येवतकर अमरावती | वनपरिक्षेत्र धिकारी, (वन्यजीव) पारवा, | रिक्‍त 
वन्यजीव पांढरकवडा पदावर 
४२ | धनंजय मुरलीधर पोटे औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक रिक्त 
वनीकरण वसमत, सा.व. वि.हिंगोली पदावर 
४३ | कु. स्मिता Brash ers पुणे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, आजरा (प्रा.), Raa 
(सौ. स्मिता राजेंद्र डाके) कोल्हापूर वनविभाग पदावर 
४४ | वसंत बन्सी चव्हाण पुणे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीव रिक्त 
भीमाऱंकर-१, वन्यजीव पुणे पदावर 
४५ । सचिन भानुदास सिडतुरे औरंगाबाद | वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक रिक्त 
वनीकरण जालना पश्चिम, सा.व.वि. पदावर 
जालना 
४६ | दिपेड छगनराव लोखंडे अमरावती | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीव रिक्त 
खामगाव वि.से. वन्यजीव अकोला पदावर 
४७ । कु. पुष्पा रामचंद्र डोंगरे अमरावती | वनपरिक्षेत्र धिकारी तथा आगार रिक्त 
(सौ. अमृता अविनाश गजभिये) अधिकारी, परतवाडा, मेळघाट वनविभाग | पदावर 
४८ | रविद्र अरुणराव UNS कोकण-१ | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन्यजीव वैतरणा, | रिक्‍त 
ठाणे वन्यजीव पदावर 
४९ | राजेंद्र दत्तात्रय घुणकौकर कोकण-१ | वनपरिक्षेत्र भिकारी, कणकवली (प्रा), | रिक्‍त 
सावंतवाडी वनविभाग पदावर 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या पदांवर अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीबाबतचे 


आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 


३. 


वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ/ तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती 
देण्यात येत आहे :- 


अ) सरळसेवेच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाजेष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग / १६ - ब यांनी 
दि.२९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनूसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 


ब) सरळसेवा कोट्यात रिक्‍त असलेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील त्यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत 
झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपात असून 
सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

क) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 

ड) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग दि.१५/१२/२०१७ व दि.३०/०८/२०१८ मधील 
तरतुदीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाळा निलंबित आहेत किंवा 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक 
कार्यवाही चाळू झालेली आहे किंवा या अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन 
प्रकरण प्रलंबित आहेत अज्ञा अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समितीने 
त्यांची गोपनीय अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासली 
असून या अधिकाऱ्यासंदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने केलेले मुल्यमापन आणि दिलेली 
प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहरबंद करून ठेवण्यात आली आहे. याबाबत प्रस्तुत शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

इ) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

ई) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद तसेच मा.उच्च 
न्यायालय/ मा.सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गातील जेष्ठतेबाबत 
काही दावे / याचिका दाखल केले असल्यास, सदर प्रलंबित याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


४. सदर Vala अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर 
विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे 
गृहित धरुन झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद 
तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वनक्षेत्रपाल, गट-ब पदाचा १२/२४ वर्षाचा लाभ दिला 
असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात येईल व त्यांना वनक्षेत्रपाल, गट-ब संवर्गात प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर सदरचा 
लाभ देण्यात येईल. 

षु. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने वनक्षेत्रपाळ, गट-ब या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर वेतन 
निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(वेतन) नियमावली १९८१ मधील नियम क्र.११ (१ (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसटी-१२/२०/प्र.क्र.२१०/ फ-४ 


६. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन 
नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास 
ashok.lakkas@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


9. सदर झासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५१११७३८४९८११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 
AS H O K KAS H | N AT H DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8426 13025 14df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a8 


LAKKAS व की य 
(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 


५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

७. सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

८. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण 

९. सर्व उपवनसंरक्षक 

१०. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१४. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

१५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१६. संबंधित अधिकारी यांना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), नागपूर यांचेमार्फत. 
१७. निवड नस्ती (फ-४ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


